नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०३१८/४२५/प्र.क्र.६३/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ सप्टेबर, २०१८. 


पहा :१. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, 
दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०३१८/४२५/प्र.क्र.६३/कार्यासन ११, दि.१२/०३/२०१८. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०७/०९/२०१८. 
४. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सी/८२/२३४३/२०१८, दि.१८/०९/२०१८. 


शासन निर्णय: 
नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई या आस्थापनेवरील २२६ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ च्या 


शासन निर्णयान्वये दि. १/३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. नगर दिवाणीव सत्र न्यायालय, मुंबई या आस्थापनेवरील पुढील तक्त्यात नमूद केलेल्या २२६ 


अस्थायी पदांना या शासन निर्णयान्वये दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंतच्या 


कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 

चित अपर प्रधान न्यायाधीठा a. | १ 

प्रधान न्यायाधीडा ( NPDS) 10१ | 
३ | wa न्यायाधीशा(॥॥01) ०२ 

न्यायाधीझा ०९ 
५ | न्यायाधीश ( NPDS) ०४ 
६ । न्यायाधीश ( SEBI ) =. ae 

प्रबंधक 10१ | १ 
८ | उप प्रबंधक 10१ | १ 
९ | सहायक प्रबंधक ०३ 
| qo | o | अतिरिक्त प्रबंधक 10१ | १ 
चि १ | अतिरिक्त प्रबंधक(दिवाणी) Pd q 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३१८/४२५/प्र.क्र.६३/कार्यासन ११ 


१२ | अधिक्षक ०९ 
१३ । सहायक अधिक्षक ०८ 
१४ | लघुलेखक (उ.श्रे.) १२ 
१५ | लघुलेखक(नि.श्रे.) 10१ | 
१६ | कनिष्ठ लिपिक 03 
१७ | लेखनिक ०३ 
१८ । लिपिक-टंकलेखक ७५ 
१९ | दुभाषी १४ 
२० | ग्रंथपाल 10१ | १ 
२१ | मुख्य टंकलेखक 10१ | 
२२ | अभिलेखापाल | ____' ठवे _ __| १ 
२३ | दूरध्वनी चालक शा वा 
२४ | शिरस्तेदार १४ 
२५ | कार्यमोचक Vaden ०३ 
२६ । हमाल ae q 
२७ | हवालदार a q 
२८ | पहारेकारी Se ae 
२९ | शिपाई 22 
30 | सफाईंगार 03 
३१ | झेरॉक्स यंत्रचालक ०२ 
३२ | वाहन चालक ०४ 
३३ । दफ्तरी 10१ | १ 
एकूण पदे र्र 


३. यासाठी होणारा खर्च नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई या कार्यालयासाठी मागणी क्र.जे-१, 


२०१४, न्यायदान, (००)१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये,(०१) मुंबई हहर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, 


(09)(09) मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश (अनिवार्य) (२०१४ ०१६३ ) ०१, वेतन या 


लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


SIRT निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३१८/४२५/प्र.क्र.६३/कार्यासन ११ 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६ 


आ.पु.क.,दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


4, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९२९१२००३५७८१२ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Santosh Sampatti 0000000707. 
Navagire 


(सं. सं. नवगिरे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wa: 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

२. प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई. 
८ 

९ 


. विधिव न्याय विभाग, कार्या. २०/ कार्या.२३, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती (कार्यासन ११ 


HKKKKKK KKK KK KKK KKK मीस समी मीमी मम समस KE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


